राज्यातील कोविड रुग्णालयात ऑक्सिजन 
WRIA प्लांट (PSA)/Cryogenic Tank 
बसविण्यासाठी स्थानिक स्तरावर, 
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन 
समितीस मान्यता देणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
गो. ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
१० वा मजला, मंत्रालय, मुंबई ०१. 
शासन आदेश क्र. कोरोना-२०२०/प्र.क्र.३८ ५/आरोग्य ५ 
दिनांक: २० एप्रिल, २०२१ 


वाचा : 

शासन निर्णय क्र. कोरोना-२०२०/प्र.क्र.५८/आ-५, दि.१६ .०४.२०२० 
प्रस्तावना :- 

राज्यात कोवीड साथरोगामुळे आरोग्य विषयक आपत्कालीन परिस्थिती SEA आहे. 
माहे फेब्रुवारी २०२१ च्या मध्यापासून राज्यात कोविड बाघितांचे प्रमाण वाढत आहे. सद्यस्थितीत 
प्रतिदिन साधारणत: ६० हजारापेक्षा जास्त कोविडग्रस्त रुग्ण आढळत आहेत व या रुग्णाना 
उपचारा दरम्यान मेडीकळ ऑक्सीजनची गरजही वाढत आहे. कोरोना रुग्णांची झपाट्याने वाढती 
संख्या, राज्यातील उत्पादित होणारा एकूण ऑक्सीजन व सद्यस्थित वैद्यकीय वापरासाठी 
लागणारा ऑक्सीजन याचे गुणोत्तर लक्षात घेता राज्यातील ऑक्सिजनचा तुटवडा भासत आहे. 
रुग्णोपचारासाठी लागणारा मेडीकल ऑक्सीजन लक्षात घेता नवीन Oxygen Generation Plant 


(PSA) ची तातडीने उभारणी करण्याची आवश्‍यकता आहे. 


संदर्भ क्र.१ अन्वये यापुर्वी कोविड साठी लागणारी जिल्हास्तरावरील तातडीची खरेदी ही 
जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समिती व राज्यस्तरावर आयुक्‍त, आरोग्य 
सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई तसेच संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व 
संशोधन यांचे स्तरावर स्थापन समितीकडून करण्यास मान्यता दिलेली आहे. आता Oxygen 
Generation Plant (PSA) जिल्ह्याच्या आवश्यकतेनुसार व जिल्हा समितीची तांत्रिक व 


प्रशासकीय मान्यता घेऊन राष्ट्रीय आपत्त्ती निवारण निधी (NDRF), राज्य आपत्त्ती निवारण निधी 


C:\Users\nilesh.falke\Desktop\araeq $शासन निर्णय - शासन आदेश.त७५ 


(891, जिल्हा नियोजन निधी (PDC) व इतर जिल्हास्तरीय उपलब्ध निधीतून/081 निधीतून 
AAS रुग्णालयात आता Oxygen Generation Plant (PSA) बसविण्यास मान्यता देण्याची बाब 


झासनाच्या विचाराधीन होती त्यानुसार शासन आता पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


१) Oxygen Generation Plant (>8/)ची जिल्ह्याच्या आवर्यकतेनुसार सदंर्भ क्रमांक १ मध्ये 

नमूद जिल्हा स्तरावरील समितीची तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेऊन बसविण्यास या 

शासन निर्णयाव्दारे मान्यता देत आहे. 

यासाठी लागणारा खर्च हा राष्ट्रीय आपत्त्ती निवारण निधी (NDRF), राज्य आपत्त्ती 

निवारण निधी (SDRF), जिल्हा नियोजन निधी (OPDC) व इतर जिल्हास्तरीय उपलब्ध 

निधीतून/0813 निधीतून करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

३) सदर खरेदी करताना जिल्हा समितीने आवश्‍यकता तपासून व अनुदानाची उपलब्धतेची 

खातरजमा करुनच तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता द्यावी. 

सदर खरेदी केंद्र शासन/ राज्यशासन/लष्कर /महानगरपालिका तसेच इतर जिल्ह्यांनी 

निविदा प्रक्रियेअंती दर निश्चिती केलेल्या दरानुसार मान्यता राहील. 

सदर खरेदी करताना पंचसुत्री व सर्व उपलब्ध दरांची तुलना करुनच करावी. तसेच 

दरांची तुलना करतांना Oxygen Generation Plant (PSA) ची क्षमता एकच आहे यांची 

खात्री करुनच तुलना करावी. 

६) इतर अटी व शर्ती संदर्भ क्र.१ मधील शासन निर्णयान्वये लागू राहतील. 

७) सद्य:स्थितीत राज्यातील काही जिल्ह्यांनी तसेच केंद्र शासनाने विविध क्षमतेचे PSA 
Oxygen generation plant खालील तक्त्यात नमूद दरानुसार खरेदी केलेले आहेत. 
समान क्षमतेसाठी सदर दर संदर्भ दर म्हणून वापरता येतील. 


by 


AD 
~— 


& 


डड. 


~n 


District 


= 

Nanded 125 Jumbo | 8979000/- + GST with turnkey + other | Collector Nanded 
Cyl./day charges = 1174100 + GST (On BMC rate) 

Nadurbar 125 Jumbo 


8979000/- + GST Collector Nadurbar 
Cyl./day (On BMC rate) 


150 Jumbo | 5521349/- + GST + 17.48 lac for Electric Collector Kolhapur 


Cyl./day work + 3% Contingency 


300 LPM 5489008 including GST without turnkey 
400 LPM 7562240 including GST without turnkey 
500 LPM 8032640 including GST without turnkey 


600 LPM 8976426 including GST without turnkey Gol 


Kolhapur 
(Gadhinglaj) 
Govt. of India 


C:\Users\nilesh.falke\Desktop\aera 5४शासन निर्णय - शासन आदेश.१०९५ 


सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर झासन 
निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०४१९१४५९२००४१७ असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


peer 7 


(अर्चना वालझाडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक आरोग्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा. मुख्य सचिव यांचे उपसचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
९) विभागीय आयुक्‍त (सवी. 
१०) जिल्हाधिकारी (सर्व). 
११) महानगरपालिका आयुक्त (सवी. 
१२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई. 
१३) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई व पुणे. 
१४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
१५) जिल्हा area चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय (सवी). 
१६) निवड नस्ती (आरोग्य-५) 


C:\Users\nilesh.falke\Desktop\arera 5४शासन निर्णय - शासन आदेश.त००५ 


